दिवंगत श्री. विजयकुमार दत्तोबा डोईजड, 
सपोशि, रा. रा. पो. बल गट क्र. १०, सोलापूर 
यांची प्रथम पत्नी श्रीमती मिनाक्षी व द्वितीय पत्नी 
श्रीमती. सुनंदा यांना कुटुंबनिवृत्तीवेतन व इतर 
देय रकमा समप्रमाणात मंजूर करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कुनिवे-०७१४/प्र.क्र.११७/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिळ, २०१५. 


वाचा : १) समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र १०, सोलापूर यांचे पत्र जा. क्र लेखा-१/ 
डोईजड/ ३४२/२०१२, दि. ५.५.२०१२. 
२) वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांचे परिपत्रक क्रमांक सेनिवे/१००८/९६/सेवा-४ 


दिनांक १.७.२०१० 
प्रस्तावना : 
दिवगंत श्री विजय कुमार डोईजड (माळी) हे दिनांक २४.११.१९८० रोजी शासन सेवेत दाखल 


झाले होते. शासन सेवेत असताना दिनांक २८.०१.२००२ रोजी त्यांचे निधन झाले आहे. दिवगंत 


श्री विजय कुमार डोईजड यांना दोन पत्नी आहेत. या दोन्ही पत्नींनी वारसा हक्क प्रमाणपत्राचे आधारे 
कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. दिवंगत श्री विजयकुमार डोईजड यांनी 
दिनांक ११.०५.१९८४ रोजी श्रीमती मीनाक्षी यांच्याशी विवाह केल्याचे दिसून येते. प्रथम पत्नी श्रीमती 
मीनाक्षी जिवंत असताना दिवंगत श्री विजय कुमार डोईजड यांनी श्रीमती सुनंदा ऊर्फ सुलोचना 


यांच्याबरोबर विवाह केळेला आहे. दिवंगत श्री विजय कुमार डोईजड यांनी सन १९८७ मध्ये सादर 
केलेल्या नामनिर्देशनामध्ये श्रीमती सुनंदा (दूसरी पत्नी) यांचे नामनिर्देशन केलेले आहे. श्रीमती 
मीनाक्षी यांनी तुळजापूर दिवाणी न्यायालयाकडून तर श्रीमती सुनंदा यांनी उस्मानाबाद दिवाणी 


न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र मिळविलेले होते. या वारसा प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रस्ताव सादर 


करण्यात आला होता. तथापि, दोन्ही पत्नींनी त्यांचे कायदेशीर स्थान निश्चित केल्यानंतर विभागाने 
निर्णय घ्यावा, असे अभिमत विधी व न्याय विभागाने दिले होते. या अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयास 
कळविण्यात आले होते. 

दिवगंत विजय कुमार डोईजड यांच्या कुटंबियांनी मे. दिवाणी न्यायालय, उस्मानाबाद, वरिष्ठ 


स्तर येथे दाखल केलेल्या दावा क्रमांक ४४/२००७ मध्ये तडजोड केली असून या तडजोडीनुसार 


दिवगंत विजय कुमार डोईजड यांना देय होणारे पेन्हान, फंड अथवा इतर देय रक्कमा इ.चा लाभ 


दोन्हींमध्ये ५०-५० टक्के देण्यात यावा, अशी तडजोड ठरली आहे. या तडजोडीस अनुसरुन 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिवे-०७१४/प्र.क्र.११७/आस्था-१ 


मा. सह दिवाणी न्यायाधीश, उस्मानाबाद यांनी दि. २८.३.२०१२ रोजी आदेश पारित केला आहे. 


तसेच, श्रीमती मिनाक्षी डोईजड व श्रीमती सुनंदा डोईजड यांनी सदर प्रकरणी इतर न्यायालयात 


दावा प्रलंबित नसल्याचे व यापुढे इतर न्यायालयामध्ये दावा दाखल करणार नसल्याचे लेखी दिले 


असल्याने मा. न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरुन कुटुंब निवृत्तीवेतन व इतर देय रक्‍कम या श्रीमती 


मिनाक्षी डोईजड आणि श्रीमती सुनंदा डोईजड यांच्यामध्ये प्रत्येकी ५०-५० टक्के या प्रमाणात वाटून 


मिळण्याबाबत शासन sea निर्गमित करण्याची विनंती समादेशक, राज्य राखीव पोलीस दल, गट 


क्र. १०, सोलापूर यांनी शासनास केली आहे. 
शासन निर्णय : 

दिवगंत श्री विजय कुमार डोईजड यांची प्रथम व द्वितीय पत्नी अनुक्रमे श्रीमती मिनाक्षी 
डोईजड व श्रीमती सुनंदा ऊर्फ सुलोचना डोईजड यांनी मा.न्यायालयात दाखल केलेली तडजोड व 


त्यास मा. न्यायालयाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने, तडजोडनामानुसार, कुटुंब निवृत्तीवेतन व 


इतर देय रक्‍्कमांचे वाटप प्रत्येकी ५०: ५० टक्के या प्रमाणात देण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक सेनिवे/१००८/९६/सेवा-४ दिनांक 


१.७.२०१०अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारात तसेच विधि व न्याय विभागाचे अनौपचारिक 
संदर्भ क्र ३२/गोप-४७२/सिव्हिल/गोपनिय/२०१५/ *ए' शाखा, दि. ३० मार्च, २०१५ अन्वये प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ ५०४१७१८०२०२३७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र्न Digitally signed by Yuvraj Bayaji 
Yuvraj Ajetrao 
DN: c=IN, o=Government Of 
B 3 Maharashtra, ou=Under Secretary, 
a yaj | postalCode=400032, 
F st=Maharashtra, cn=Yuvraj Bayaji 
Ajetrao aes 
Date: 2015.04.17 18:13:36 +05'30' 


(युवराज ब. अजेटराव) 
अवरसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिवे-०७१४/प्र.क्र.११७/आस्था-१ 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र-१०, सोलापूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 


५. अवर सचिव, वित्त विभाग (सेवा-७, मंत्रालय, मुंबई. 


६. श्रीमती मिनाक्षी डोईजड, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र-१०, सोलापूर यांच्या 
कार्यालया मार्फत. 


७. श्रीमती सुनंदा डोईजड, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र-१०, सोलापूर यांच्या 
कार्यालया मार्फत. 
८. निवड नस्ती (आस्था-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


